ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत 
निरीक्षणालय शाखेतील अधीक्षक अभियंता, गट-अ 
(राजपत्रित) पदाची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता- २०१८/प्र.क्र. २२६/ ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२०. 


वाचा: १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही- १०७६/बारा, दि. २१/०६/१९८२. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही- २०११/प्र.क्र. २८४/१२, दि. २१/१०/२०११. 
3) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. संकिर्ण- २०१४/प्र.क्र. ५८८/ऊर्जा-२, 
दि. २६/०२/२०१५. 
४ शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता- २०१५/प्र.क्र.३४/आस्थापना-१, 
दि. २८/०४/२०१५. 
५) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. मुविनि- २०१६/प्र.क्र. ५८/ऊर्जा-५, 
दि. ३०/०३/२०१६ व दि. ३०/०४/२०१६. 
६) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ईएसटी- २०१६/प्र.क्र. ३०/प्रशासन-१, 
दि. ३०/०३/२०१६. 
७) शासन परिपत्रक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. ज्येष्ठता- २०१८/प्र.क्र. २२६/ ऊर्जा-५, 
दि. १८/०१/२०२० 
प्रस्तावना: 
ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालय शाखेंतर्गत कार्यरत असलेल्या अधीक्षक अभियंता, 
गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील अभियंत्यांची दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची तदर्थ तात्पुरती ज्येष्ठता सूची संदर्भ क्र. ७ 
येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. सरदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा विचार करून सदर ज्येष्ठतासूची 
सोबतच्या परिशिष्टाप्रमाणे अंतिम स्वरूपात प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. तथापि, यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका क्र. ५४३३/२०१७ मध्ये अद्याप निर्णय 
झालेला नाही. तेव्हा सदर अंतिम ज्येष्ठता सूची ही सदर याचिकेतील मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००३१६१७३४१११११० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant pce hee pee नो 


rashtra, 
2.5.4.20=07ae22a8e7fa4047ce6ff816d85e77eec14db9926b325a140 
acf9b28bb990786, 


1 ४. serialNumber=ec955e2d360e1fddb6abac58a907419053beecebSdb 
Uu n | a g e rl ac4Ba78c89c588ff7 bef, cn=Prashant Pundlik Badgeri 


Date: 2020.03.16 17:38:00 +05'30° 


(प्रशांत पुं. बडगेरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर 
मार्ग, चेंबूर (Yd), मुबई- Yoo ०७१. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता- २०१८/प्र.क्र. २२६/ ऊर्जा-५ 


२) अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर. 

3) सर्व संबंधित अधीक्षक अभियंता यांना मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, 
प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पूर्व, मुबई- Yoo ०७१ यांच्यामार्फत अग्रेषित. (संबंधित 
अधीक्षक अभियंता यांच्याकडून कृपया पोच प्राप्त करावी.) 

४) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

५) उप सचिव (ऊर्जा-५) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

६) कार्यासन (ऊर्जा-५) (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता- २०१८/प्र.क्र. २२६/ ऊर्जा-५ 


परिशिष्ट 


शासन परिपत्रक ज्येष्ठता: २०१८/प्र.क्र. २२६/ऊर्जा-५, दिनांक: १४ मार्च, २०२० चे सहपत्र 
विद्युत निरीक्षणालयामधील अधिक्षक अभियंता, गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१८ ची अंतिम ज्येष्ठतायादी. 


अ.क्र. | एकत्रित | ज्येष्ठता | नांव (सर्वश्री) जात जन्मतारीख नियुक्‍ती दिनांक | नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
यादी | क्रमांक प्रवर्ग मार्ग ज्येष्ठता मानीव | दिनांक 
ज्येष्ठता दिनांक 
क्रमांक 
हिं 2? 3 ह y 6 (9 टॅ ९ ee i] ॥. ee a] 92 
q. 2 q डी. जे. खोंडे अ. जा. | ११/०८/१९६८ । २२/०२/२०११ सरळसेवेने | २२/०२/२०११ ३१/०८/२०२६ | एम. ई (इलेक्ट्रीकल पावर 
सिस्टिम) 
२. ३ २ सु. रा. बागडे अ. जा. | ०८/०५/१९६१ ०४/०८/२०११ । पदोन्नतीने | ०४/०८/२०११ ३१/०५/२०१९ । बी. ई (वि) सेवानिवृत्त 
३. ३ सु. रा. नलवडे वि. जा १२/११/१९६२ १८/०५/२०१६ । पदौन्नतीने ३०/११/२०२० | बी. ई (वि) 
४. ४ वि. व. नागदेव खुला ०६/०७/१९६२ १८/०५/२०१६ । पदौन्नतीने ३१/०७/२०२० | बी. ई (वि) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


